RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg . No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३ ] 


गुरुवार , जानेवारी ७, २०१६ /पौष १७, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड , दुसरा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 
वाचा.- जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र . उचिशा /पोल-२/ जैतापूर / तात्पुरते कारागृह / १३८१/ १५, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५. 
कारागृह 

अधिनियम , १८ ९ ४ . 
क्रमांक जेएलएम . १३१५ / प्र.क्र . २७२/ तुरुंग - २. - जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी 
जनहक्क समितीच्या वतीने नजफरनगर तिठा येथून पायी चालत जाऊन जैतापूर पूल मार्गे प्राथमिक आरोग्य केंद्र , जैतापूर येथे एकत्र जमून सोनार 
गडगामार्गे माडबन प्रकल्प ठिकाणापर्यंत आंदोलन करण्यात येणार आहे. सबब , कारागृह अधिनियम, १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा ९ ) च्या कलम ३ चे उप 
कलम-१ द्वारे शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या आणि या संदर्भात समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व संबंधित अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने माडबन - जैतापूर येथील नियोजित अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना 
ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना सुरक्षितस्थळी नेऊन कायदेशीर कारवाई करेपर्यंत बंदीस्त करण्यासाठी ठेवण्याकरिता (१) बॅ . नाथ पै विद्यामंदिर , साखर , 
ता . राजापूर , (२) नाटेनगर विद्यामंदिर , नाटे , ता . राजापूर ही दोन ठिकाणे तात्पुरते कारागृह म्हणून पुढील आदेश होईपर्यंत विशेषत्वाने घोषित करीत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ल . पावरा , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ७, २०१६ / पौष १७, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 10th December 2015 . 


Order 


Read.— Collector, Ratnagiri, Letter No. uchisha/Pol-2/Jaitapur/temporary prison / 1381/ 15 , 

dated 5th December 2015 . 


PRISONS Act, 1894 . 


No. JLM . 1315 / C.R . 272/PRS -2. - Janhakk Samitee declared agitation for opposing the 
Madban - Jaitapur nuclear power project on 12th December 2015 from Najzarnagar- Thitha- Primary 
Health Centre Jaitapur ( via Jaitapur Bridge ) to the place ofMadban Project ( via ). Sonar Gadga 
Marge . Therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of section 3 of the Prisons 
Act, 1894 ( 9 of 1894 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby specially declares ( 1) Barrister Nath Pai Vidayamandir , Sakhar , Tal. 
Rajapur , ( 2 ) Natenagar Vidayamandir , Nate , Tal. Rajapur as a temporary prison for detention 
of agitators, who oppose the Madban - Jaitapur nuclear power project till further orders. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. L. PAWRA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


